“शासन आपल्या दारी ” अभियान. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग, 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक : संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.०५/का-१४१४, 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामारोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक: २६ जुले, २०२३ 


वाचा : नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण २०२३/ प्र.क्र. ०५/ का- १४१४, 
दिनांक १३ एप्रिल, २०२३. 


शासन शुध्दीपत्रक : - 


नियोजन विभागाच्या संदर्भाधीन दिनांक १३ एप्रिल, २०२३ च्या शासन निर्णयातील 


परिच्छेद ८ मधील (i) “स्थानिक आमदार निधीमधून (आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत 


प्रति आमदार रूपये २० लाखच्या मर्यादेत त्यांच्या मतदारसंघासाठी निधी उपलब्ध करून देता 


येईल)” या ऐवजी “आमदार स्थानिक विकास कार्यक्रमांतर्गत नियोजन विभागाच्या शासन निर्णय 


क्र.स्थाविका-०६१६/प्र.क्र.१६/का.१४८२, दिनांक १२ जुले, २०१६ मधील परिच्छेद २.२ व 


परिशिष्ट-२ मधील अ.क्र.१५ येथील अटी शिथिल करून “शासन आपल्या दारी* या 


अभियानासाठी प्रति आमदार रु.२० लक्षच्या मर्यादेत निधी उपलब्ध करून देता येईल.”, असे 


वाचावे. 


२. प्रस्तुत शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७४/"५/.॥8॥8॥/99॥[॥9.9०५.॥ या 


संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून त्याचा संगणक संकेताक 


२०२३०७२६११२९४२१५१६ असा आहे. हे शासन शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित 


करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांचे आदेशानुसार व नांवाने, 
CHARUSHILA Dl No GOVERMENT OF MAHARASHTRA ०0 
DEVENDRA i iter 
CHAUDHARI cu 
(चारुशीला चौधरी) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


EA1BA6106A393C2 
SHILA DEVENDRA 


प्रति, 
१. मा. राज्यपाल, महाराष्ट्र राज्य यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२. मा. सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 
३. मा. अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.०५/का-१४१४ 


४. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

५. मा. उप सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

६. मा. उपाध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई, 

७. सर्व सन्माननीय सदस्य, विधानपरिषद / विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, 
मुंबई, 

८. मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई, 

९. मा. मुख्यमंत्री यांचे अपर मुख्य सचिव /प्रधान सचिव/ सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

१०.मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त व नियोजन) विभाग यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 

११. सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, 

१२.मंत्रालयीन विभागाचे सर्व अपर मुख्य सचिव / प्रधान सचिव / सचिव, 

१३.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानपरिषद), विधानभवन, मुंबई, 

१४.प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय (विधानसभा), विधानभवन, मुंबई, 

१५.*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (मूळ न्याय शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 

१६.*प्रबंधक, उच्च न्यायालय (अपिल शाखा), मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 

१७.प्रबंधक, महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरण, मुंबई / औरंगाबाद / नागपूर, 

१८. प्रबंधक, लोक आयुक्‍त व उप लोक आयुक्त, मुंबई, 

१९.महासंचाळक, माहिती जनसंपर्क संचालनालय, मंत्रालय, मुंबई, 

२०.सर्व विभागीय आयुक्त/ सर्व जिल्हाधिकारी, 

२१.सर्व महानगरपालिका आयुक्त, 

२२.सर्व मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 

२३.सर्व मुख्याधिकारी, नगरपालिका/नगरपरिषदा, 

२४. सह सचिव / उप सचिव / अवर सचिव, नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

२५. उप सचिव (का-१४८२), नियोजन विभाग , मंत्राळय, मुंबई 

२६. निवडनस्ती, कार्यासन-१४१४, नियोजन विभाग. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


